शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य, कडधान्य, इतर 
किराणा माल व इतर वस्तुंचा पुरवठा करणे तसेच 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या 
वस्तूसाठी निधी बँक खात्यात देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआझ्ा-२०१३/प्र.क्र.३४८/का-१३, 

दिनांक १६.०९.२०१३. 
2) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्र.भांखसं२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 

दि.१.१२.२०१६ 

3) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, दि.५.१२.२०१६ 
४ शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशा२०१-७/प्र.क्र३४१.(भाग-१)/का१३-, 

दिनांक २९.०४२०१.७. 
५) शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआझा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 

दिनांक २.५.२०१७. 
६) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशा-२०१५/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 

दिनांक १५.०६.२०१७. 
0) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग,क्र.शाआशा-२०२०/प्र.क्र.११७/का.१३-अ, 

दिनांक ३० डिसेंबर,२०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 
वाचा क्रमांक ७ येथील दिनांक ३० डिसेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक २ येथील शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी, आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील समिती क्रमांक (१) मार्फत खरेदी करावयाच्या वस्तुंच्या तक्यामधील अनु क्र.१ 
समोरील शासकीय आश्रमशाळा या शिर्षाअंतर्गत अनु क्र. १७) नंतर अनु क्र. १८) येथे “अग्निशमन यंत्रे” 
तसेच शासकीय वसतीगृह या शिर्षाअंतर्गत अनु क्र.६) नंतर अनु क्र. ७) येथे “अग्निशमन यंत्रे” असे 
वाचावे. 
२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०९०२१५२९५९१६२४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PANDURANG झा 
MAHADU RAUT बाळ eee 
(पांडुरंग राऊत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
नः मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआझा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३-अ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 

मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 

सर्व मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 

सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२. 

मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आश्रमशाळा 

निवडनस्ती (का-१३-अ) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


